रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग- ११ व इतर जिल्हा मार्ग- 
१७ या दोन रस्त्यांना एकत्रित करून प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ डिसेंबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-९५/६११६ दि. २२/१०/२०१८. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-९५/६५८४ दि. २६/११/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये रायगड 
जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग- ११ व इतर जिल्हा मार्ग-१७ या दोन रस्त्यांना एकत्रित 
करून प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नतती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद,रायगड ने सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, रायगड यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
रायगड यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्‍यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी) 
इतर (०/०० ते १/५००) ६.५०० । प्रमुख 
; . __ ' राज्यमार्ग-१०७ Joys ते राज्यमार्ग- । जिल्हा 9.400 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
१०४ कराडे खुर्द - कराडे बु. - जांभिवळी | मार्ग-११ मार्ग-८९ 
ते सावणे रस्ता. 


इतर (०0/०० d 4/00) 
जिल्हा । (4.00 कि.मी.) 
मार्ग-१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८१४.७४० + ६.५००) म्हणजेच ८२१.२४० 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०५३.१२० - ६.५००) म्हणजेच १०४६.६२० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२२६१७१०२०८९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant ee 
Patil Sei al 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


oS SS: 2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


